अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ (वेतन मॅट्रीक्स 
स्तर एस-२५, रु. ७८८००-२०९२००) या 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१ ९/प्र.क्र.२०५/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २८ जानेवारी,२०२१ 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३१०/कार्या.-१२, 
दि.१५.१२.२०१७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग पत्र क्रमांकः क्र.बीसीसी-२०१७/प्र.क्र.३१२/१/१६-ब, 
दि.२९.१२.२०१७ 
शासन निर्णय: 
कामगार आयुक्‍त यांच्या आस्थापनेवरील कामगार उप आयुक्‍त, गट-अ या संवर्गातील खालील 


नमूद अधिका-यांना अपर कामगार आयुक्‍त, गट-अ (वेतन HSA स्तर एस-२५, रु.७८८००-२०९२००) या 
संवर्गात या शासन निर्णयान्वये निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. त्यांना पदोन्नतीनंतर 


खालील तक्त्यात नमूद केल्याप्रमाणे पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र | ज्येष्ठता | अधिकाऱ्यांचे नाव, | पदस्थापनेचा महसूली | पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना कार्यालय 
क्रमांक पदनाम व प्रवर्ग विभाग 

a १२ श्रीमती शि.सं.लोखंडे कोकण अपर कामगार आयुक्त कार्यालय, 
कामगार उप आयुक्‍त कोकण येथील रिक्‍त पदावर 
(अ.जा.) 

२ १८ श्री.वि.शं.देशपांडे, पुणे अपर कामगार आयुक्‍त कार्यालय,पुणे 
कामगार उप आयुक्त, येथील रिक्‍त पदावर 
(खुल) 


२. खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाजेष्ठतेनुसार मा. सर्वोच्च न्यायाळयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब यांनी 
दि.२९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर पदोन्नतीस मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/प्र.क्र.२०५/कामगार-८ 


पदोन्नती कोट्यातील पदावर देण्यात येत असलेली सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असून, ती 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 

३. उपरोक्त तक्त्यात नमूद पदोन्नत अधिका-यांना त्यांच्या पदोन्नतीनंतरच्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
होण्यासाठी याद्वारे तात्काळ कार्यमुक्त करण्यात येत असून त्यांनी नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू व्हावे. 
याबाबतचा रुजू अहवाल संबंधित पदोन्नत अधिका-यांनी कामगार आयुक्‍त यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 
पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयानुसार संबंधितावर 
कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच त्यांनी अनधिकृतपणे रजेवर जाऊ नये. तसेच पदस्थापना रद्द अथवा त्यात 
बदल करणेसाठी कोणत्याही स्वरुपाचे आवेदन सादर करु नये. तसे केल्यास सदर अधिकारी शिस्तभंगविषयक 
कारवाईस पात्र ठरतील, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१२८ १७४९४४५८१० असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


D R 3 S H R | KA NT Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO PULKUNDWAR 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=INDUSTRIES, ENERGY 
LAXAMANRAO 235420-febzabstsdis12bb47ibaesodidb4953356e043c000bdT08 
PULKUNDWAR Dote 20710128 175224905390 
(डॉ नट पुलकुंडवार) नट 
, श्री.ल. 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 
४. कामगार आयुक्‍त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (Fa), मुंबई Yoo ०५१ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न-२०१९/प्र.क्र.२०५/कामगार-८ 


षु वि 


संचाळक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला 
सकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई ४०० ०६५१ 


६. कामगार उप आयुक्‍त (प्रशासन), कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 
७. 
८ 
र 


महालेखापाल कार्यालय (ले. व अ./(ले.प.), मुंबई-१/नागपूर-२ 


. अपर कामगार आयुक्‍त, कोकण/नागपूर/पुणे 
. कामगार उप आयुक्त,मुंबई/ठाणे/रायगड/पालघर/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती 


१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 

१२.संबंधित पदोन्नत अधिकारी (कामगार आयुक्त यांचेमार्फत) 
१३.निवड नस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


